RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ७ , अंक ५६ ] 


मंगळवार , मे ४ , २०२१ / वैशाख १४ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ५ , 


किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक १२१ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमान्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३ मे २०२१ . 

अधिसूचना 


क्रमांक एमएफएल . ०२२१ / प्र.क्र .२५ / राऊशु - २. - ज्याअर्थी , मुंबई मोहाफुले नियम , १ ९ ५० यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता पुढील 
नियम तात्काळ अंमलात आणण्यात यावेत आणि म्हणून महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम ( १ ९ ४ ९ चा पंचवीस ) च्या कलम १४३ च्या पोट - कलम ( ३ ) 
च्या परंतुकाद्वारे तरतूद केल्याप्रमाणे पूर्व प्रसिद्धी शिवाय हे नियम तयार करण्यात यावेत , असे महाराष्ट्र शासनास वाटते . 

त्याअर्थी , आता , महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम , कलम १४३ च्या पोट - कलम ( २ ) मधील खंड ( ब ) आणि ( क ) द्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन , मुंबई मोहाफुले नियम , १ ९ ५० 
यात सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहे , ते असे : 
१ . 

या नियमांना , मुंबई मोहाफुले ( सुधारणा ) नियम , २०२१ असे संबोधण्यात यावे . 
२. मुंबई मोहाफुले नियम , १ ९ ५० ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख 

प्रधान नियम 

असा करण्यात आला आहे ) नियमातील नियम ७ - अ नंतर 
खालील नियम समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


" 


“ 


७ - ब . नियम ५ अंतर्गत मंजूर केलेली अनुज्ञप्ती ही जिल्हाधिकारी किंवा प्राधिकृत अधिकाऱ्याच्या मान्यतेने जिल्ह्यातील इतर जागी 
स्थलांतरीत करता येईल . 


३ . 


प्रधान नियमातील नियम ८ ऐवजी , खालीलप्रमाणे नियम अंतर्भूत करण्यात येत आहे . 

८. मोहाफुले गोळा करण्याकरिता कोणत्याही परवान्याची आवश्यकता नाही . 


" 


४ . 


प्रधान नियमातील नियम ९ वगळण्यात येत आहे . 


भाग चार - ब - १२१–१ 


( 3 ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मे ४ , २०२१ / वैशाख १४ , शके १ ९ ४३ 


प्रधान नियमातील नियम १० वगळण्यात येत आहे . 


६ . 


प्रधान नियमातील नियम ११ ऐवजी , खालीलप्रमाणे नियम अंतर्भूत करण्यात येत आहे . 


११. मोहाफुले खरेदी करण्याकरिता कोणत्याही परवान्याची आवश्यकता नाही . 


प्रधान नियमातील नियम १२ वगळण्यात येत आहे . 


८ . 


प्रधान नियमातील नियम १३ वगळण्यात येत आहे . 


९ . 


प्रधान नियमातील नियम १४ ऐवजी खालीलप्रमाणे नियम अंतर्भूत करण्यात येत आहे . 


“ 


" 


१४. मोहाफुलाची वाहतूक करण्याकरिता कोणत्याही परवान्याची आवश्यकता नाही . 


१० . 


प्रधान नियमातील नियम १५ वगळण्यात येत आहेत . 


८८ 


לל 


לל 


११ . 


प्रधान नियमांच्या शेवटी असलेले नमुने “ एमएफ -३ 


एमएफ -४ 


व 


एमएफ -५ 


वगळण्यात येत आहेत . 


1 


१२ . 


प्रधान नियमांच्या शेवटी असलेल्या अनूसूची ऐवजी खालील अनुसूची समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


अनुसूची 


[ नियम ५ चा उप - नियम ( २ ) ] 


अ.क्र . 


परवान्याचा उद्देश व मोहाफुलांची संख्या 


वार्षिक परवाना 


शुल्क ( रुपयांत ) 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


मोहाफुलांचा वापर करण्याकरिता मोहाफुले बाळगण्यासाठी अनुज्ञप्तीचे शुल्काचे प्रमाण 


( अ ) कायद्याने उर्ध्वपतनासाठी मंजूर केलेल्या आसवनी अनुज्ञप्तींसाठी जेव्हा एका वर्षात 
वापराचे परिमाण खालीलप्रमाणे असेल तेव्हा 


( i ) १,००० क्विंटलपेक्षा जास्त नसलेले 


५,००० 


( ii ) १,००० क्विंटलपेक्षा जास्त परंतु ५००० क्विंटलपेक्षा जास्त नसलेले 


१५,००० 


( iii ) ५००० क्विंटलपेक्षा जास्त 


२५,००० 


( ब ) कारखाना अधिनियम , १ ९ ४८ मध्ये परिभाषित केल्यानुसार अधिकृत औद्योगिक वापरासाठी 


१,००० 


( क ) अधिकृत औद्योगिक कारणासाठी इतर कोणत्याही संबंधित कारखान्यात 


१,००० 


( ड ) अधिकृत शास्त्रीय , कृषी , शैक्षणिक किंवा औषधी कारणासाठी 


१,००० 


( ई ) इतर इसमांना अधिकृत घरगुती वापरासाठी . जसे , अन्न तयार करताना किंवा पशुखाद्य निर्मितीकरिता 


५०० 


२ 


मोहाफुलांची विक्री करण्याकरिता अनुज्ञप्तीचे शुल्काचे प्रमाण . 


( अ ) खाजगी इसमास मोहाफुले विक्रीसाठी मंजूर केलेली अनुज्ञप्ती जेव्हा मोहाफुलांचे प्रमाण 
५०० क्विटल पेक्षा जास्त नाही . 


१०,००० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मे ४ , २०२१ / वैशाख १४ , शके १ ९ ४३ 


३ 


( ब ) मोहाफुले विक्रीसाठी मान्यताप्राप्त संस्थेस अनुज्ञप्ती मंजूर असेल तेव्हा वार्षिक विक्रीच्या परिमाणात 


( i ) ५०० क्विंटलपेक्षा जास्त नाही 


१०,००० 


( ii ) ५०० क्विंटलपेक्षा जास्त आहे 


१०,००० अधिक 
५०० क्विंटल पेक्षा 
जास्तीच्या विक्रीवर 
रु .५ प्रती क्विंटल 

दराने ” 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


युवराज ब . अजेटराव , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब - १२१-२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मे ४ , २०२१ / वैशाख १४ , शके १ ९ ४३ 


HOME DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 


Mumbai 400 032 , dated the 3rd May 2021 . 


NOTIFICATION 


No. MFL.0221 / CR No 25 / EXC - 2. - Whereas , the Government of Maharashtra considered that 
the following rule further to amend the Bombay Mhowra Flowers Rules , 1950 , shall be brought 
into force at once , and therefore , the rules shall be made without previous publication as provided 
by the proviso to sub - section ( 3 ) of section 143 of the Maharashtra Prohibition Act , 1949 ( XXV of 
1949 ) ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( b ) and ( k ) of sub - section ( 2 ) of 
section 143 of the Maharashtra Prohibition Act , 1949 ( XXV of 1949 ) and of all other powers enabling 
it in this behalf , the Government of Maharashtra hereby , makes the following rules , as follows , 
namely : 


1. These rules may be called the Bombay Mhowra Flowers ( Amendment ) Rules , 2021 . 


2. After rule 7 - A of Bombay Mhowra Flowers Rules , 1950 ( hereinafter referred to as “ the 
Principal Rules ” ) , the following rule shall be inserted , namely : 


46 


7 - B . The licence granted under rule 5 may be allowed to shift within the same district 
with the approval of the Collector or the authorized officer . ” 


3. For rule 8 of the Principal Rules , the following rule shall be substituted , namely : 


“ 8. No permit for the collection of mhowra flowers shall be required . ” 


4. Rule 9 of the Principal Rules shall be deleted . 


5. Rule 10 of the Principal Rules shall be deleted . 


6. For rule 11 of the Principal Rules , the following rule shall be substituted , namely : - 

“ 11. No permit for the purchase of mhowra flowers shall be required . ” 


7. Rule12 of the Principal Rules shall be deleted . 


8. Rule 13 of the Principal Rules shall be deleted . 


9. For rule 14 of the Principal Rules , the following rule shall be substituted , namely : 


" 14. No permit for the transport of mhowra flowers shall be required . ” 


10 . 


Rule 15 of the Principal Rules shall be deleted . 


11. The forms M.F. - III , M.F. - IV and M.F. - V as appended to the principal rules shall be 
deleted . 


12. The Schedule appended to the Principal Rules , the following Schedule shall be 
substituted , namely : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मे ४ , २०२१ / वैशाख १४ , शके १ ९ ४३ 


५ 


SCHEDULE 
[ See rule 5 ( 2 ) ] 


Sr. No. 


Purpose of the licence and quantity of 

Mhowra flowers 

( 2 ) 


Licence fee per 
annum ( In Rupees ) 

( 3 ) 


( 1 ) 


1 . 


The scale of fees in respect of licences for the possession 
of Mhowra flowers , when Mhowra flowers are required for use 


( a ) In distillation by distilleries licenced under the Act . 

When the total Quantity allowed for use during the year , 


( i ) does not exceed 1,000 quintals 


5,000 


( ii ) exceeds 1,000 quintals but does not exceed 5,000 quintals . 


15,000 


( iii ) exceeds 5,000 quintals 


25,000 


( 6 ) for bonafide industrial purpose in a factory as defined in 

the Factories Act , 1948 ; 


1,000 


( c ) for bona fide industrial purpose in any other industrial 

concern ; 


1,000 


( d ) for bonafide scientific , agricultural , educational or 

medicinal purpose ; 


1,000 


( e ) bonafide domestic use such as use for food or fodder for 

cattle by any other person ; 


500 


2 . 


The scale of fees in respect of licences for the sale of Mhowra 
flowers granted to a person for the purpose of sale 


10,000 


( a ) Licence for the sale of Mhowra Flowers granted to private 

persons when the total quantity permitted to be sold does 

not exceed 500 quintals . 
( 6 ) Licence for the sale of Mhowra Flowers granted to a 

recognized body when the total quantity permitted to be 
sold annually , 


( i ) Does not exceed 500 quintals 


10,000 


( ii ) Exceeds 500 quintals 


10,000 plus 


Rs . 5 per 


quintal of the 
quantity sold 
in excess of 
500 quintals . " 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


YUVRAJ B. AJETRAO , 


Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


